वर्ष ८ , अंक ४४ ( ४ ) ] 


SHAILEE 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार , जुलै ७ , २०२२ / आषाढ १६ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ७७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009/36619 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 
अधिसूचना 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसं / एसआर २ ९ / २०१ ९ / पारगावडुंगी / २०२२ . – भूमिसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( ७ ) 
- मध्ये नमूद केले 
आहे की , जेव्हा प्राथमिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून बारा महिन्याच्या कालावधीत पोट - कलम ( १ ) अन्वये कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध 
केलेली नसेल , तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल ; 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ११.०० 


परंतु , या पोट - कलमात निर्दिष्ट केलेला कालावधी मोजताना , कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेल्या कोणत्याही स्थगितीमुळे 
किंवा मनाई हुकुमामुळे भूमिसंपादनाची कार्यवाही ज्या कालावधीसाठी थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी किंवा असे कोणतेही 
कालावधी , वगळण्यात येतील ; 

; 


भाग एक ( को . वि . पु ) - ७७–१ 


परंतु , आणखी असे की , समुचित सरकारच्या मते , जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर , 
त्याला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल अशी तरतूद आहे ; 


परंतु , तसेच , कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय , लेखी स्वरुपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात 
येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल . 


मौजे पारगावडुंगी , ता . पनवेल येथील भूसंपादन प्रकरणात संपादन संस्थेने संयुक्त मोजणी फी करीता आवश्यक अनुदान 
माहे फेब्रुवारी , २०२२ मध्ये उपलब्ध करून दिले असून , उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख कार्यालयातून संयुक्त मोजणी फी ची चलन मंजूर 
करून घेऊन दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी चलन फी बँकेत जमा करण्यात येऊन माहे मे -२०२२ महातील संयुक्त मोजणीच्या तारखा 
निश्चित करून दिल्याचे दिसून येत आहे . सदर तारखांप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , पनवेल , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , पनवेल , तालुका कृषि अधिकारी पनवेल , परिक्षेत्र वन अधिकारी पनवेल , गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती , पनवेल , 
अतिरिक्त मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी ( नमुंआंवि ) , सिडको व तहसीलदार पनवेल यांचे प्रतिनिधींमार्फत संयुक्त मोजणीची कार्यवाही 
सुरू करण्यात आली असता सदर गावाच्या खातेदारांनी व ग्रामस्थांनी प्रस्तावित जमीन सिडको कार्यालयाने कोणत्या कारणासाठी घेत 
आहे व त्याबाबत आम्हाला कोणत्या स्वरुपात व किती प्रमाणात मोबदला देणार आहे याबाबत सिडको कार्यालयाने आमच्या जमिनीकरिता 
निकष व धोरण समजावून , मोबदला देण्याबाबत अद्याप एकही बैठक घेतलेली नाही . याबाबत प्रस्तावित जमिनीचे संयुक्त मोजणी करण्यास 


( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै ७ , २०२२ / आषाढ १६ , शके १ ९ ४४ 
हरकत घेऊन सक्त विरोध केले आहे . तरी संयुक्त मोजणी झालेनंतरच पुढील कार्यवाही तसेच अंतिम मूल्यांकन करणे शक्य होईल व 
त्यानुसार संपादन संस्थेकडे अनुदान मागणी करणे शक्य होईल ही वस्तुस्थिती व संपादन संस्थेकडून संपादनापोटी मोबदला अनुदान प्राप्त 
होण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता , भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( ७ ) अन्वये कलम १ ९ खालील घोषणा प्रसिद्ध 
करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती असल्याचे दिसून येते . सद्यःस्थितीत जर कलम ११ ची प्राथमिक अधिसूचना 
व्यपगत झाली तर सदर प्रकरणात पुन्हा कलम ४ पासून सर्व प्रक्रिया करावी लागेल . त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होऊन भूसंपादन 
प्रक्रियेस विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ ( ७ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , या नात्याने प्रकरणात 
१२ महिन्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा असलेला अधिकार वापरून खालील प्रकरणातील कलम १ ९ खालील घोषणा प्रसिद्ध करण्याच्या 
कालावधीत दिनांक १४ जुलै २०२२ पासून पुढे ६ ( सहा ) महिन्यांची मुदतवाढ मंजूर करीत आहे . 


गाव मौजे पारगावडुंगी , ता . पनवेल , जि . रायगड 

नवी मुंबई प्रकल्प तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तद्नुषंगिक कामाकरिता भूसंपादन 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 

२ 


३७ / १ ९ 

३७/२३ 

३७/२५ 

३७/२६ 

४० / ९ 


एकूण 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर . आर मध्ये ) 

( ३ ) 

०-१३-०० 

o - ०६-६० 

०-३६-२० 

०-०१-७० 

०-१८-१० 

०-३१-६० 

९ - ०७-२० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

* 

नवी मुंबई प्रकल्प तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व तद्नुषंगिक कामाकरिता 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

• 

मौजे पारगावडुंगी , ता . पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पांतर्गत विकास कार्यासाठी आवश्यक आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : नवी मुंबई प्रकल्प योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विकास कामांचा व नागरी सोयी सुविधांचा लाभ सामान्य 

नागरिकांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - प्रस्तावित जमिनीच्या भूसंपादनामुळे ६ खातेदार विस्थापित होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै ७ , २०२२ / आषाढ १६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : - निरंक 


अलिबाग , 

दिनांक ६ जुलै २०२२ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


